महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०२१८/प्र.क्र.७४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ७ मे २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील ३२० 
पोलीस वसाहत, हुडको इमारत, “ए* ते “Ss” गट, सर 
पोचखानवाला मार्ग, वरळी, येथे नवीन पाणी पंपसंच 
बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
€(92)/ शा.३३०/ २०१७, दिनांक ०१.११.२०१७. 


ज्ञापन.- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने ३२० पोलीस वसाहत, 
हुडको इमारत, “Wd “ई” गट, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, येथे नवीन 
पाणी पंपसंच बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी उपअभियंता, वरळी विद्युत (सा.बां) उपविभाग, मुंबई, 
यांनी सन २०१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.३,०३,४७७/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) 
विद्युत विभाग, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 
३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी 
तपासले आहेतव ते रु.३,०२,६१३/- असे सुधारित केळे आहेत आणि त्या प्रमाणे, 
विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 
४. त्या अनुसार, 320 पोलीस वसाहत, हुडको इमारत, “ए” ते “ई” गट, सर 
पोचखानवाला मार्ग, वरळी, येथे नवीन पाणी पंपसंच बसविण्यासाठी 
रु.३,०२,६१३/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०२१८/प्र.क्र.७४/पोल-७. 


खर्चाचे अंदाज हे पोळीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी 
साक्षांकित करणे आवश्यक आहे. 
५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१, 
२०५५, पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) हहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) 
(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१६६/इमा-२, दिनांक २७.०३.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५०९१८२४५२३२२९ 
असा आहे. हे ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


Swapnil Gopal 22k termination 
Borse ea 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां. विद्युत विभाग, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाय 
Part, FAIS, यांनी फुधारलेल्या Abstract” व्याप्रतीसहा. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


